RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


मात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ३२ ] 


शुक्रवार , जुलै १२, २०१९ / आषाढ २१, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ५६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह शाखा/ एमएजी -३/विशेष कार्य. अधिकारी नियुक्ती/ ३१६५६/ २०१९. - ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील दिनांक २१ जून २०१८, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८, दिनांक १४ जानेवारी २०१९, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ व दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजीच्या पत्रान्वयेविशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामधील एकूण ४५ व्यक्तींच्या यादीस शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील 
उपोद्घातातील अ.क्र .२ कडील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . २ कडील पत्रान्वये विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदी मान्यता दिलेल्या ४५ व्यक्तींना “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” पदावर नियुक्ती देणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, शासन , सामान्य प्रशासन विभागाकडील उपोद्घातातील अ.क्र . १ कडील निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून, मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रायगड सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची खालील अटी व 
शतींच्या अधिनतेने “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
( १) सदरची नियुक्ती सामान्यतः हा आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्ष अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच 

राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतेही कारण न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताचकिंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त 
झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणेकिंवाजिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची जबाबदारी सर्वस्वीविशेष 

कार्यकारी अधिकारी यांची राहील. 
( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांना कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद 

आढळल्यास त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt) जाहीर केले असल्यास त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा, 

कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. 
( ३ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना सोपविण्यात 

आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत . 
( ४ ) पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या 

शिवाय साक्षांकन करू नये. तसेच साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमूद करणे बंधनकारक 
राहील . 

( १ ) 
भाग एक ( को.वि.पु.) — ५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १२, २०१९ / आषाढ २१ , 


शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


पत्ता 


( १ ) 


१ 


( ५ ) मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना साक्षांकन केल्यास त्यामुळे 

होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणांमाकरिता पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. तसेच 
अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेलीनियुक्ती रद्द करण्यात येऊन 

पुनर्नियुक्ती अपात्र राहील. 
(६ ) पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 

विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तथापि, विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात 

आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढणे बंधनकारक आहे. तसेचविशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर 

विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये . 
( ७ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या व्यक्तींनी ओळख परेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहता येणार नाही. 
( ८ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. 
(९ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध 
फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल , याची नोंद घ्यावी. 

अनुसूची 
उमेदवाराचे नाव 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . सुनिल सूर्यकांत पाटील 

मु . पो . नागोठणे, ता . रोहा, जि . रायगड. 
२ श्री . राकेश मोतीराम कांबळे 

रा . पेंधर गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
श्री . प्रमोद नागाजी म्हात्रे 

रा . मोठेभाल , पो. वढाव , ता . पेण , जि . रायगड . 
मुद्दसर रफीक गोलंदाज 

रा . ब्यू - नेस्ट सोसायटी, प्लॉट नं . ७४, घर क्र . १०२, सेक्टर ९, 

नविन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
श्री . दत्ता अजिनाथ कु -हाडे 

रा . शक्तीदिप अपार्टमेंट , प्लॉट नं . ८ / ९, रुम नं . २०२, ए-विंग , 

सेक्टर ९, नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
६ श्री . विनोद भास्कर चौतमोल 

रा.बी २०१, डायमंड पार्क , प्लॉट नं . २१०/२११, सेक्टर ४ , 

नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
श्री . प्रशांत प्रभाकर साळवी 

रा . युनिट नं . २१ , पुजा को.ऑप. हौ . सोसायटी, प्लॉट नं . ओ. 

३४, से . ७, खांदा कॉलनी, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
श्री . प्रविण संपत भोसले 

रा . श्री . गणेश अपार्टमेंट, पी . एस . ०५ / बी , १४/७, खांदा कॉलनी, 

नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
श्री. विनोद दिलीप अडसूळे 

रा.ए १०१, लिंबेश्वर पिनॅकल, प्लॉट नं . १४ , सेक्टर ४ , आसूडगाव . 

ता . पनवेल , जि . रायगड . 
१० श्रीम. उषा ज्ञानेश्वर पाटील 

रा . माऊली कृपा निवास , विठ्ठल मंदिर जवळ ( शिलोत्तर 

रायचुर ), 

सुकापुर , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
११ श्री. रुपेश कुंडलीक फुलोरे 

रा . भोकरपाडा (चिपळे ), पो . नेरे, ता . पनवेल , जि . रायगड. 
१२ श्रीम . सुनिता प्रदिप घरत 

रा . सी ५ / १९ / ०: ३, सेक्टर नं . १८ , नवीन पनवेल , ता . पनवेल , 


my 


४ 


५ 


~ 


८ 


९ 


~ 


जि . रायगड . 


१३ 


श्रीम . अपर्णा यतीन पाटील 


रा . साईदिप बंगलो, प्लॉट नं . ०१, रोड नं . ०७, सेक्टर नं . १२ , 
नवीन पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . ए. ४०३, शिवम आर्केड को - ऑप.हौ.सो ., प्लॉट नं . १७६ ते 
१८३, सेक्टर नं. १०, नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड. 


१४ 


श्री . प्रशांत किसन फुलपगार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १२, २०१९ / आषाढ २१ , शके १९ ४१ 


३ 


( २ ) 


१५ 


श्री . अनंत लक्ष्मण जाधव 


. 


१६ 


श्री . रोहीदास हरीभाऊ परंडवाल 


१७ 


श्री . जितेंद्र सुभाष 


लोंढे 


१८ 


श्रीम. दिप्ती नरेंद्र त्रिवेदी 


१ ९ 


श्री . निळकंठ चिमाजी गायकवाड 


२० 


श्री . 


मयुर 


भिकोबा कदम 


. 


२१ 


श्रीम . शुभांगी हेमंत बहीरा 


२२ 


श्री . किरण शंकर भगत 


२३ 


श्री.सदाशिव रामदास वास्कर 


२४ 


श्री . योगेश यशवंत पाटील 


२५ 


श्री . दिनेश अलोक सापने 


( ३ ) 
रा . पीएल ६/१०/४, सिडको कॉलनी, सेक्टर नं . १७, 
नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . हरीश्चंद्र निवास, पोदी नं . २, सेक्टर नं . १६ , नवीन पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . 
रा . तुकाराम सदन , पोदी नं . ३, सेक्टर नं . १५ ए.सी.के.टी. 
शाळेजवळ , नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . परिध को.ऑ.हौ.सो., ए विग , रुम नं . ४ , सेक्टर नं . १६ , 
नवीन पनवेल , ता. पनवेल , जि . रायगड . 
रा . टेंभोडे, पो . कळंबोली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. २०२, वास्तुकलश अपार्टमेंट , सेक्टर १९, रोड नं . १, 
नवीन पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. सुलाचना, प्लॉट नं . १, विजय मार्ग, फायर ब्रिगेड समोर, 
सेक्टर १९ , नवीन पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु . उसी खुर्द, पो.ओ.एन.जी.सी. , ता. पनवेल, जि . रायगड. 
मु.पो. कुंडेवहाळ, ता . पनवेल, जि. रायगड. 
रा. विघ्नहर्ता एनक्लो, रो हाऊस २४, फेज ४ , सुकापुर (शिलोत्तर 
रायचुर ), ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . बी./ ३०५, केशव कॉम्प्लेक्स , प्लॉट नं . ११, एम.सी.सी. एच . 
सोसायटी , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . करंजाडे, बौध्दवाडा करंजाडे, उरण -पनवेल रोड, समाज मंदिरा 
जवळ , ता . पनवेल , जि . रायगड. 
रा . घर नं . ६०, वाजी मोहल्ला, मराठी शाळेजवळ , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा .चिंचपाडा, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मु . दापोली, पो . पारगांव, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. तुरमाळे , पो . शिरढोण, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
मु.पो. पळस्पे, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
रा . ४०४ , नंदनवन टॉवर , प्लॉट नं . १२५, ए-७, रिद्धी-सिद्धी 
को.ऑप.हौ.सो., पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड . 
रा. ३६, दत्तकूपा बिल्डिंग, १ ला मजला, कुंभारवाडा, पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . ०६, कोझीनक सोसायटी , हॉटेल पिस पार्कजवळ , 
ठाणा नाका रोड, पनवेल शहर , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . तक्का गाव , पनवेल शहर , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . अमरधाम रोड, प्रतापनगर समोर , पनवेल , ता . पनवेल , 


२६ 


श्री . अनिकेत संजय लोंढे 


२७ 


श्री . कादीर करेल साद 


२८ 


श्री . प्रदिप तुकाराम मुंडकर 


२ ९ 


श्री . अशोक राम डाऊर 


३० 


श्री . विशाल पद्माकर चोरघे 


३१ 


श्री . भालचंद्र बाळकृष्ण गवंडी 
श्री . शांताराम दत्तात्रेय पाटील 


३२ 


३३ 


श्री . परमेश्वर दत्तात्रेय गिरे 


३४ 


श्री . प्रसाद एकनाथ हानुमंते 


३५ 


श्री . विनायक जयंत पगडे 


३६ 


३ 


श्री . अमरथाथ सुरेशचंद्र चौधरी 


जि . 


रायगड . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १२, २०१९ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३७ 


श्री . राकेश राजेंद्र जाधव 


रा. ९ ७६ , रोहिदास वाडा, समाज मंदिराजवळ , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड . 
रा. गुलमार्ग अपार्टमेट, दुसरा मजला, फ्लॅट नं , २०४ अ-विंग , 
भारत गॅस समोर , नवीन उरण रोड, पनवेल, ता . पनवेल , 


३८ 


श्री . चारुहास नरहरी पन्हाळे 


. 


जि . 


रायगड. 


३ ९ 


श्री . अभिषेक मनोहर पटवर्धन 


४० 


श्री . बादल बाळाराम म्हात्रे 


~ 


४१ 


श्री . राजेंद्र नारायण सदावर्ते 


४२ 


श्री . सुनिल जनार्दन भगत 
श्री . महेश पांडुरंग पाटील 


रा . सी -२५ , यशोमंगल सोसायटी, जुन्या पोस्टाजवळ , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. काळंद्रे, पो.ओ.एन.जी.सी., ता. पनवेल, जि . रायगड. 
रा . ओवळे , पो . पारगाव , ता . पनवेल , जि . रायगड. 
रा . घर क्र . १६५८ , भगत आळी, तक्का , ता . पनवेल , जि . रायगड. 
रा . १०४ , जय साई राम को.ऑप.हौ. सोसा ., लोकमान्य नगर , 
प्लॉट नं . ३ ९ १, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
मु.पो. शिरढोण, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . सावळे , पो . रसायनी, ता . पनवेल , जि . रायगड . 


४३ 


४४ 


. 


श्रीम . मुक्ता अंबाजी 

मुकादम 
श्री . अविनाश तुकाराम गाताडे 


४५ 


अलिबाग , 
दिनांक ६ जुलै २०१९ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हादंडाधिकारी, रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


